राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचेमार्फत 
“पुस्तकांचे गाव” या राज्य योजनेसाठी नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुगाव-२०१८/प्र.क्र.३७/२०१८/भाषा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: १९ मे, २०२१ 


वाचा : शासन निर्णय क्र. पुंगाव-२०१८/प्र.क्र.३७/२०१८/भाषा-३, दि.१३.९.२०१९ 


प्रस्तावना : 
मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी 


भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच “पुस्तकांचे गाव” हा उपक्रम व्यापक स्वरूपात राबविण्याच्या उद्देशाने सन 
२०१९-२० या वर्षापासून “पुस्तकांचे गाव” भिलार ही राज्य योजना कार्यान्वित करण्यास व त्यासाठी स्वतंत्र 
लेखाशीर्ष उघडून निधीची तरतूद करण्यास दि.३.०९.२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार दि.१३.९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने नवीन 
लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

“पुस्तकांचे गाव” भिलार ही राज्य योजना कार्यान्वित करण्यास व त्यासाठी स्वतंत्र ळेखाशीर्ष 
उघडून निधीची तरतूद करण्यास दि.३.०९.२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार 
दि.१३.९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी 
खालील नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्र झेडएफ-०२ Demand No. ZF-02 
मुख्य लेखाशिर्ष ।२२०५- कला व संस्कृती 2205-Art and Culture 
उप मुख्य लेखाशिर्ष ७- i 0७- | - 
गौण शीर्ष १०२-कलाव संस्कृती प्रचालन 102 - Promotion of art and Culture 
उप गटरशीर्ष (०१)(११) पुस्तकांचे गाव, (900%  (01)(11) Pustakanche Gaon, (100% 
राज्य योजना) (कार्यक्रम) State Scheme ) (Scheme) 
उद्दिष्ट ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 - Grant- in-aid (Non-salary) 
आठ अंकी (२२०५ ३६५३) (2205 3653) 
सांकेतांक 


२. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/मराठी भाषा विभाग/यूओआर-१३८/२०१९- 
२०/८६७, दि.१२.१२.२०२१९ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९१/२०२१/व्यय-४, 
दि.२२.३.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: पुगाव-२०१८/प्र.क्र.३७/२०१८/भाषा-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१९११०६३०६७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


qo, 
११: 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
Wz 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJAY 


AJ AY DHONDBARAO BHOSALE 


DN: CN = AJAY DHONDBARAO 


DHONDBARA o-coveanivenr or 
O BHOSALE _ usscunce ना ग" 
Date: 2021.05.19 11:49:42 +05'30" 
(अ.धों.भोसले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
समिती प्रमुख, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, VLC Section, महालेखापाल, (लेखा व हकदारी १-(,महाराष्ट्र, मुंबई, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-४ / अर्थ-१४), मंत्रालय, मुंबई, 

नियोजन विभाग (कार्या. १४४३), मंत्रालय, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा संचाळनालय, बांद्रा, मुंबई, 

अध्यक्ष / सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

मराठी भाषा विभाग / सर्व कार्यासने, 

निवड नस्ती (भाषा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


